नियोजन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील ४० 
अस्थायी पदे चालू ठेवण्याबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा : १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-इपीडी-१००१/प्र.क्र.३१२/का.१४२१, 
दिनांक १३ मार्च, २००६. 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- निविआ- १७२०/ प्र.क्र.८०/ 
का.१४२१, दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२०. 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१. 


शासन निर्णय:- 

नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, दिनांक १८ 
फेब्रुवारी,२०२० अन्वये नियोजन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील या शासन निर्णयासोबतच्या 
विवरणपत्र "अ", "ब", "क", "ड", "ई", "फ" व “ग” मध्ये दर्शविलेल्या एकूण ४० अस्थायी पदांना 
दिनांक २८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेली 
एकूण ४० पदे दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दिनांक ३१.०८.२०२१ पर्यंत सुरु ठेवण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात येत असून या ४० पदांवरील खर्च सोबतच्या विवरणपत्रात (विवरणपत्र- अ 
ते ग) दर्शविलेल्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा व सन २०२१-२०२२ या वर्षासाठी सदर 
लेखाशीर्षाखाली मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १५ फेब्रुवारी, 
२०२१ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
३. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२२२१६१२२५०३१६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Tushar Purushottam 2० 
Hirlekar on 


signed by Tushar Purushottam Hirlekar 


सहपत्र: विवरणपत्र (तु. पु. हिर्लेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखापरीक्षा), मुंबई 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (कार्यासन-१४२२ मार्फत), 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

५. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१४२२ (२ प्रती), नियोजन विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

६. वित्त विभाग (कार्या. आ. पु. क./व्यय-८), मंत्रालय, मुंबई, मंत्रालय, मुंबई, मंत्रालय, मुंबई, 
७. वित्त विभाग (कार्या. वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई, मंत्रालय, मुंबई, 

८. कार्यासन अधिकारी, (मग्रारो-३), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. निवड नस्ती, का.१४२१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


विवरणपत्र af 
(राज्य नियोजन मंडळ) 
पदाचे नांव पदांची संख्या 


लघुलेखक | एस - १५: ४१८००-१३२३०० ओ-७, ३४५१, 
उच्चश्रेणी) सचिवालयीन - आर्थिक 


२ शिपाई । एस -१: १५०००-४७६०० सेवा १०१ नियोजन आयोग 


/ नियोजन मंडळ 


०१) नियोजन आयोग मंडळ 
(०१) (०१) नियोजन विभाग 
(दत्तमत / अनिवार्य) 
(38490208) 


विवरणपत्र -ब 


(नियोजन विभाग (खुद्द) 


| पदांची संख्या | 


उप सचिव एस - २५: ७८८००-२०९२०० ओ-७, ३४५१, 


विशेष कार्य एस - २०: ५६१००-१७७५०० सचिवालयीन - 
अधिकारी al आर्थिक सेवा-०९०- 


र aeRO | १ | सचिवालय (9 


४ | लघुलेखक एस - 98: ३८६००-१२२८०० ३ (09) नियोजन 
(निम्नश्रेणी) विभाग (दत्तमत / 


अनिवायी 
[a] enone 
a 

८ | चकनुदणवत्रवालक [एस ३१६६००५२७० [a 

९ [शिपाई [एस २१११००७७०७ [a 


एकूण 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


विवरणपत्र -क 


पदाचे नांव पदांची सं लेखाशीर्ष 


ba अवर सचिव । एस- 23: ६७७००-२०८७०० ओ-७, ३४५१, 


कक्ष अधिकारी सचिवालयीन - आर्थिक 
लघुलेखक | एस - १६:४४९००-१४२४०० सेवा-०९०- सचिवालय- 
(३४५१०१८२) 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 
विवरणपत्र- ड 


(रोजगार हमी योजनेच्या आधार सामग्रीचे संगणीकरण व्यवस्थापकीय माहिती पध्दती यासाठी) य माहिती पध्दती यासाठी) 
वेतन स्तर लेखाशीर्ष 


विका कक्ष अधिकारी एस - २०: ५६१००-१७७५०० 1 १_| ओ-३, 


सहायक कक्ष एस - १४: ३८६००-१२२८०० २५०५- ग्रामीण रोजगार 
अधिकारी ६०-इतर कार्यक्रम 


लिपिक-टंकलेखक | एस-६: १९९००-६३२०० दिं ००१, रोजगार हमी 


9 एस ११५०००७६७७ a | योजना 


०१) रोजगार हमी 
योजना 
(०१) (०१) रोजगार हमी 
योजना (२५०५००२२) 
(दत्तमत / कार्यक्रम) 


पदाचे नांव पदांची | Saris 
= ह 
२५०५- ग्रामीण रोजगार 
कक्ष अधिकारी | एस - २०: ५६१००-१७७५०० a 
ac ६०-इतर कार्यक्रम 
सहायक कक्ष | एस - १४: ३८६००-१२२८०० ००१, रोजगार हमी योजना 
एकूण (०१) (०१) रोजगार हमी योजना 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१, 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र. 


विवरणपत्र- फ 
(संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेसाठी) 
पदाचे नांव वेतन स्तर पदांची लेखाशिर्ष 
संख्या 

१. |कक्ञजधिकारी, | एस२०:५६१००-१७७५००, | | जोर, 

| 9 | R404- ATI NTS 
एस - १४: ३८६००-१२२८०० ६०-इतर कार्यक्रम 
ser 


roe ee 

एस - १५: ४१८००-१३२३०० शिका (०१) रोजगार हमी 
ica वा 
क 


एकूण योजना (२५०५००२२) 
क्विं (दत्तमत / कार्यक्रम) 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ-१७२०/प्र.क्र.८०/का.१४२१ 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : निविआ-१७२०/प्र.क्र ८०/का.१४२१, 


दि. २२ फेब्रुवारी, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


विवरणपत्र- ग 
(खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमाच संनियंत्रण करण्यासाठी) 
अ.क्र पदाचे नांव वेतन स्तर पदांची | लेखाशिर्ष 
संख्या 
शनि सह संचालक / अवर सचिव | एस - २३: ६७७००-२०८७०० iL ओ-७, 3849, सेक्रेटरिएट 
२ संशोधन सहायक एस - १४: ३८६००-१२२८०० शि आर्थिक सेवा, ०९०- 
सचिवालय, (०१) (०१) 
३ सांख्यिको सहायक एस - १०: २९२००-९२३०० 2. | नियोजन विभाग 
(३४५१०१८२) 
एकूण ४ 


kK 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


